शालेय शिक्षण विभागाच्या अधिपत्याखालील 
राज्यस्तरीय शौक्षणिक विभागातील अस्थायी 
पदांना दि.१ सप्टेंबर, २०२३ ते दि. २९ फेब्रुवारी, 
२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्र. अस्थायी-२०२३ /प्र.क्र.२५/२३/प्रशा-५. 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- १८ सप्टेंबर, २०२३. 


वाचा:- 

१. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-१००२/(१५९/०२)/प्रशा-५, 
दिनांक १७.०३.२००३. 

२. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. एसएओ-१००२/(३९०/२००२)/प्रशा-२, 
दिनांक १०.०४.२००३. 

३. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र.डासंसा-१०९९/११०/९९/प्रशा-५, 
दिनांक ०९.०७.२००३. 

४. शालेय शिक्षणव क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र.एसपीई-१००२/(३५८/०२)/साशि-१, 
दिनांक ३०.०९.२००३. 

५. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र.एसएओ-१००३/(३५५/२००३)/प्रश्ञा-२, 
दिनांक 09.09.2008, 

६. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र.शिउना/४००३/६३/२००३/प्रश्ञा-५, 
दिनांक ०६.०२.२००४. 

७. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र.वाहन-२००१/(३९)/संगणकीकरण कक्ष, 
दिनांक २०.०२.२००४. 

८. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्र.संकीर्ण १००२/(१५९/०२)/प्रशञा-५, 
दिनांक ०६.०४.२००४. 

९. शालेय शिक्षणव क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण1-१००२/(१०९/०२)/प्रशा-५, 
दिनांक ०२.०७.२००४. 

१०. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. शिसंप्रा-१२०४/(१०७/२००४)प्रशा-५, 
दिनांक ०४.०८.२००४. 

११. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. शिसंमा-१००३/(११६/२००३)/प्रशञा-५, 
दिनांक ०६.०८.२००४ 

१२. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, झासन निर्णय क्र.वाहन-२००१/(३९/०५)/संगणकीकरण कक्ष, 
दिनांक २४.०८.२००४. 

१३. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र.वाहन-२००१/(३९/०१)/संगणकीकरण कक्ष, 
दिनांक १७.०१.२००५. 

१४. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र.पीटीसी-२००५/८/०५/मशि-४, 
दिनांक ०९.०८.२००५. 

१५. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र.एसएससी-२००५/(२००/०५)/उमाशि-२, 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी-२०२३ /प्र.क्र.२५/२३/प्रशा-५. 


दिनांक ३०.०१.२००६ 

१६. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र.इएसटी-५५०६/(२१३/०६)/प्रशा-१, 
दिनांक ०३.०४.२००६. 

१७. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र.एसएससी-२००५/(१९३/०५)/उमाशि-२, 
दिनांक २७.०७.२००६. 

१८. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र.शिउला- ३४०६/(५/०६)/प्रशा-५, 
दिनांक ०४.१०.२००७. 

१९. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र विशिउ-१००१/(१०८/०१)/प्रशा-५, 
दिनांक १४.०८.२००८. 

20, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र.संकिर्ण- १००२/(१०९/०२)/प्रशा-५, 
दिनांक २३.०९.२००८. 

२१. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र.एसएससी-२००७/(१८९/०७)/उमाशि-२, 
दिनांक ०६.०१.२००९. 

२२. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र.शिसंमा-१००७/(१०८/०७/प्रशा-५, 
दिनांक ०७.०२.२००९. 

२३. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. शिसंमा-११०९/(१३८/०९)/प्रशा-५, 
दिनांक ०६.०८.२००९. 

२४. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र.शिसंमा ११०९/(२४०/०९)/प्रशा-५, 
दिनांक २३.०९.२००९. 

२५. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र.एसएससी-२००६/(९५/०६)/उमाशि-२, 
दिनांक १४.०३.२०११. 

२६. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र.पीटीसी-२०११/(१२५/२०११)/माशि-४, 
दिनांक २४.०९.२०१२. 

२७. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२४१३/प्र.क्र.५०/१३/प्रशा-५, 
दिनांक १८.११.२०१३. 

२८. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र.पदांआ-४२१४/प्र.क्र.५६/१४/प्रशा-५, 
दिनांक १२.०६.२०१४. 

२९. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र.पदांआ-४२१४/प्र.क्र.१०३/१४/प्रशा-५, 
दिनांक ०३.०९.२०१४. 

३०. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र.पदांआ-४२१४/प्र.क्र.१०३/१४/प्रशा-५, 
दिनांक १९.०९.२०१६. 

३१. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र.आबंध-२०१७/प्र.क्र.४१/१७/प्रशा-५, 
दिनांक ३१.०७.२०१७. 

३२. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र.पदाआ-४२१४/प्र.क्र.१०३(भाग-१/प्रशा-५, 
दिनांक २७.११.२०१७. 

३३. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण1-२०१८/प्र.क्र.१०/१८/प्रशा-५, 
दिनांक १६.०१.२०१८. 

३४. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र.सेवार्थ-२०१८/प्र.क्र.७9०/१८/प्रशा-५, 
दिनांक १७.०४.२०१८. 


पृष्ठ १२ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी-२०२३ /प्र.क्र.२५/२३/प्रशा-५. 


३५. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र.डायट-२०१८/प्र.क्र.9४/प्रशिक्षण, दि.२३.०८.२०१८. 

३६. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र.आंबध-२०१७/प्र.क्र.४१/१७/प्रशा-५, 
दिनांक ०७.१२.२०१८. 

३७. झासन पत्र क्र.आकृतीबंध-२०१७/प्र.क्र.४१/१७/प्रशा-५, दिनांक २५.०१.२०१९. 

३८. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र.पदांआ-४२१४/प्र.क्र.१०३(भाग-१/प्रशा-५, 
दिनांक ०८.०९.२०२०. 

३९. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र.आकृबं-२०२१/प्र.क्र.५२/२१/प्रशा-५, 
दिनांक १४.०१.२०२२. 

४०. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र.शिसंमा-१०००/(१०३/२०००)/प्रशा-५, 
दिनांक ३१.०१.२०२२. 

४१. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र.आढावा-२०१९/प्र.क्र.9७४/१९/प्रशञा-५, 
दिनांक ०४.०४.२०२२. 

४२. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र.आढावा-२०२२/प्र.क्र.४७/प्रशा-५, 
दिनांक २२.०६.२०२२. 

४३. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.१५/२२/प्रशा-५, 
दिनांक ०८.०९.२०२२. 

४४. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्र.आढावा-२०२२/प्र.क्र.४७/प्रशा-५, 
दिनांक ११.१०.२०२२. 

४५. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्र.संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.१५/२२/प्रशा-५, 
दिनांक ०९.१२.२०२२. 

४६. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्र.आढावा-२०२२/प्र.क्र.४७/प्रशा-५, 
दिनांक 29.02.2023. 

४७. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक ०८.०२.२०२३. 

४८. आयुक्त (शिक्षण) कार्यालयाचे पत्र क्र. आशिका-२०२२/अस्थायी पदे/मुदतवाढ/आस्था-ब 
(१२३)/१५४६, दिनांक 09.03.2023. 

४९. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र.आढावा-२०२२/प्र.क्र.४७/२२/प्रशा-५, 
दिनांक ०३.०३.२०२३. 

yo, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि-२०२२/प्र.क्र.५२/प्रश्ञा-५, 
दिनांक १५.०३.२०२३. 

५१. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र.अस्थायी-२०२३/प्र.क्र.२५/२३/प्रशा-५, 
दिनांक २७.०३.२०२३. 

५२. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्र.अस्थायी-२०२३/प्र.क्र.२५/प्रा-५ 
दिनांक ०५.०४.२०२३. 

५३. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.१२९/प्रशा-५, 
दिनांक १७.०८.२०२३. 

५४. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दिनांक ३१.०८.२०२३. 

५५. आयुक्‍त (शिक्षण) कार्यालयाचे पत्र क्र. आशिका-२०२२/अस्थायी पदे/मुदतवाढ/आस्था-ब (१२३) 
/५४५७, दिनांक ०५.०९.२०२३. 

५६. वित्त विभाग, शासन शुद्धीपत्रक क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दिनांक ०६.०९.२०२३. 


पृष्ठ १२ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी-२०२३ /प्र.क्र.२५/२३/प्रशा-५. 


प्रस्तावना :- 

वित्त विभागाच्या दि.३१ ऑगस्ट, २०२३ च्या शासन निर्णयान्वये व दि.०६ सप्टेंबर, २०२३ च्या 
शासन शुद्धीपत्रकान्वये सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या 
अस्थायी पदांना तसेच यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु ज्यांचा 
समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही, अज्ञा अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना 
दि.०१.०९.२०२३ ते दि.२९.०२.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. यापूर्वी 
संदर्भाधीन शासन निर्णयांन्वये शालेय शिक्षण विभागाच्या अधिपत्याखालील क्षेत्रिय कार्यालयांतील 
एकूण ५२७६ अस्थायी पदांना वेळोवेळी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. याबाबतचा आस्थापनानिहाय 
गोषवारा शासन निर्णयासोबतच्या विवरणपत्र-अ मध्ये दर्शविण्यात आला होता. त्यानंतर दिनांक 
०५.०४.२०२३ रोजीच्या शासन शुध्दीपत्रकान्वये विवरणपत्र-अ मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली होती. 
त्याचप्रमाणे या विभागाच्या दिनांक १७.०८.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये शाळेय शिक्षण 
विभागाच्या अधिपत्याखालील संचालक (योजना) या कार्यालयामधील सह संचालक (सांख्यिकी) या 
अस्थायी पदास दिनांक ०१.०३.२०२३ ते ३१.०८.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. 

“वाचा” येथे नमूद दि.१७.०३.२००३ च्या शासन निर्णयान्वये विभागाच्या क्षेत्रीय 
कार्यालयांतील पदांचा आकृतीबंध निश्चित करण्यात आलेला आहे. त्यामध्ये शासन शुध्दीपत्रक, दि. 
०६.०४.२००४ अन्वये सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. त्यानंतर “वाचा” येथे नमूद करण्यात 
आलेल्या विविध शासन निर्णयांद्वारे काही पदे निर्माण करण्यात आली आहेत, काही पदे निरसित 
करण्यात आळी आहेत, तर काही ठिकाणी एका कार्यालयांमधून अन्य कार्यालयांमध्ये 
आवर्यकतेनुसार समकक्ष वेतनश्रेणींमध्ये पदे वर्ग करण्यात आली आहेत. दि.१७.०३.२००३ नंतर 
वेळोवेळी निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन निर्णयांनुसार झाळेले बदल विचारात घेऊन अस्थायी 
पदांना मुदतवाढ देण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर करण्याबाबत आयुक्‍त (शिक्षण) यांना कळविण्यात 
आले होते. त्यानुसार आयुक्‍त (शिक्षण) यांच्याकडून संदर्भ क्र. ५५ येथील पत्रान्वये माहिती प्राप्त 
झाली आहे. सबब, वर नमूद सर्व शासन निर्णयांद्वारे करण्यात आलेल्या बदलांसह अस्थायी पदांना 
विभागनिहाय सविस्तर पदांसह मुदतवाढ देण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात आळा आहे. त्याअनुषंगाने 
राज्यस्तरीय शैक्षणिक विभागातील अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 


होती. 


शासन निर्णय:- 

शालेय शिक्षण विभागाच्या अधिनस्त राज्यस्तरीय शैक्षणिक विभागातील कार्यालयांमधील 
सोबतच्या विवरणपत्र-अ मध्ये दर्शविण्यात आलेल्या एकूण ३९० अस्थायी पदांना तसेच विवरणपत्र 
-ब मधील स्वायत्त संस्थामधील लेखाज्ीर्षाखालील मंजूर तरतुदीमधुन खर्च न होणाऱ्या एकूण १२३ 
अस्थायी पदांना दि.०१ सप्टेंबर, २०२३ ते दि.२९ फेब्रुवारी, २०२४ या कालावधीसाठी मुदतवाढ 
देण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. शासन निर्णय दि.३१.०७.२०१७ व झासन निर्णय दि.०७.१२.२०१८ अन्वये विद्या 
प्राधिकरणांची पुनर्रचना करण्यात आली, प्रादेशिक विद्या प्राधिकरणे निर्माण करण्यात आली, 


पृष्ठ १२ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी-२०२३ /प्र.क्र.२५/२३/प्रशा-५. 


जिल्हा शैक्षणिक सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकास संस्था (सध्याचे नाव जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण 
संस्था) यांमधील पदांचीही पुनर्रचना करण्यात आलेली आहे. जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेमध्ये 
लघुलेखक १ पद, कनिष्ठ लिपिक २ पदे व शिपाई १ पद ही पदे निरसित करण्यात आलेली नव्हती 
अथवा अन्यत्र वर्ग करण्यात आलेली नव्हती. त्यामुळे, सदर नमूद पदे ही त्याच आस्थापनेवर 
आकृतीबंध अंतिम होईपर्यंत सुरु राहतील. तसेच, शासन निर्णय दि.०७.१२.२०१८ नंतर सदर पदे 
ही आवश्यकतेनुसार अन्यत्र वर्ग करण्यात आली असतील, तर ती त्या शासन निर्णयाद्वारे ज्या 
ठिकाणी वर्ग करण्यात आली असतील त्या ठिकाणी सुरु राहतील. 
३. वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.३१ ऑगस्ट, 
२०२३ व शासन शुद्धीपत्रक दि.०६ सप्टेंबर २०२३ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या 
अधिकारान्वये अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
४. आयुक्‍त (शिक्षण) यांनी यापुढे अस्थायी पदांना एकत्रित मुदतवाढ देण्याबाबतचा प्रस्ताव या 
शासन निर्णयाच्या आधारे शासनास सादर करावा. 
ष्‌. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्र. २०२३०९१८१६५७१०७२२१ असा आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by NISHA MANOHAR 
MAHAJAN 
Date: 2023.09.18 16:59:28 +05'30' 


(निशा महाजन) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/नागपूर. 
) आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

) राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई. 

) संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे. 

) शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

) 

) 

) 

) 


शिक्षण संचालक (प्राथमिक शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
शिक्षण संचाळक (योजना), योजना संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद,पुणे. 
अध्यक्ष, महाराज्य राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, पुणे. 
१०)सर्व विभागीय अध्यक्ष, महाराज्य राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळे 
११) संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
१२) निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 
१३) लेखा व अधिदान अधिकारी, मुंबई. 
) 
) 
) 


१४) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१५) शालेय शिक्षण विभागातील सर्व कार्यासने. 
१६) निवड नस्ती/प्रशा-५. 


पृष्ठ १२ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी-२०२३ /प्र.क्र.२५/२३/प्रशा-५. 


शा.शि.व क्री.वि.शा.नि.क्र.अस्थायी-२०२३/प्र.क्र.२५/प्रशा-५, दि.१८सप्टेंबर, 2023 सोबतचे सहपत्र 


विवरणपत्र 
राज्यस्तरीय कार्यालये 
अ.क्र । कार्यालयाचे नाव पदनाम गट | स्थायी । अस्थायी | एकूण 
| | 2 3 | oe षु g 8 | 
ग शिक्षण शिक्षण आयुक्‍त ञ Pe. q q 
आयुक्तालय, 

महाराष्ट्र राज्य, पुणे | शिक्षण सहसंचालक a q |e | q 
शिक्षण उपसंचालक a Pe «| २ २ 

प्रशासन अधिकारी a q | oo | q 

अधीक्षक (म.शि.से.) ि १ १ २ 

विशेष अधिकारी (र.व का.) ब q Pes. | q 

लघुलेखक क़ १ हिला १ 

सहाय्यक अधीक्षक क २ १ ३ 

स्वीय सहाय्यक (अराजपत्रित) क १ [ae | q 

मुख्य लिपिक क़ूः 8 3 9 
वरिष्ठ लिपिक क़ ९ ८ १७ 

कनिष्ठ लिपिक क़ ९ षु १४ 

वाहन चालक क़ १ १ २ 

नाईक ड॒ १ Len q 

शिपाई व नि १ 9 

राज्य शो. तंत्र. संस्था | कनिष्ठ लिपिक a ka २ 

(अति.पदे) i 2 
एकूण ३८ २५ ६३ 

२ राज्य शौक्षणिक । संचालक अ Ee 1 १ १ 
= ei सहसंचालक अ १ za १ 

पुणे प्राचार्य अ १ 4 g 

ज्येष्ठ अधिव्याख्याता अ १ १५ १६ 

प्रशासन अधिकारी अ १ zal q 

सहायक शिक्षण संचालक अ za षु षु 

सहाय्यक संचालक (लेखा) अ za q q 

अधीक्षक (म.शि.से.) ब १ २ ३ 

कार्यक्रम अधिकारी ब २ १० १२ 


पृष्ठ १२ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी-२०२३ /प्र.क्र.२५/२३/प्रशा-५. 


प्राध्यापक ब 4 १८ २३ 
लेखाधिकारी ब ie | q q 
अधीक्षक (सा.रा.से) ब te | २ २ 
विषय सहायक क १२ 9 १९ 
समुपदेशक क i | ३ ३ 
लघुलेखक निम्नश्रेणी क ie | २ २ 
सहाय्यक अधीक्षक क १ १ २ 
मुख्य लिपिक क १ ३ ४ 
ग्रंथपाल क १ ma १ 
वरिष्ठ लिपिक क २ ९ ११ 
सहाय्यक ग्रंथपाल क १ aa q 
कनिष्ठ लिपिक क 3 30 33 
वाहन चालक क १ 3 8 
नाईक ड क्क ३ : 
शिपाई 2 १४ १५ २९ 
WAG. प्र.प, पुणे- | कार्यक्रम अधिकारी ब १ ee q 
ISS लघुलेखक उच्चश्रेणी क x q १ 
गायन व वादक शिक्षक क x 3 3 
लघुलेखक निम्नश्रेणी क हि 8 ४ 
कला शिक्षक क १ Fe q 
आरटिस्ट-कम-टेक्‍्निशियन क १ चि १ 
लघुटंकलेखक क वि ३ ३ 
शिल्प सहाय्यक क १ शि १ 
सांख्यिकी सहाय्यक क १ २ ३ 
ऑपरेटर-कम-टेक्‍्निशियन क १ शि १ 
मेकॅनिक ऑपरेटर क १ [see q 
वाहन चालक क he 4 २ २ 
माळी z q 2 3 
दप्तरी ड 4 q q 
पहारेकरी/चौकीदार ड १ 3 8 
रखवालदार z = | q q 
शिपाई z tee | 3 3 
सफाई कामगार = q 3 8 


पृष्ठ १२ पैकी 9 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी-२०२३ /प्र.क्र.२५/२३/प्रशा-५. 


प्रकल्प अधिकारी क़ क्क १ १ 
महाराष्ट्र राज्य । ध्वनी अभियंता ब क्य १ १ 
0006. शिक्षण पपेटिअर क ral q q 
संस्था, पुणे 
आस्थापनेवरील प्रयोगशाळा सहाय्यक क १ a १ 
अति. पदे चित्रपट संग्रहिका क हि १ q 
फिल्म ऑपरेटर क 1) २ २ 
फोटोग्राफर क हिं १ १ 
मेकॅनिक ऑपरेटर क १ a १ 
कनिष्ठ लिपिक क ४ za 8 
वाहन चालक क xa q q 
डार्करुम असिस्टंट x xa q q 
पपेट असिस्टंट 2 xa q q 
एकूण ६४ eal २३८ 
रै HET eS शिक्षण संचालक अ १ | oo | q 
माध्यमिक शिक्षण 
संचालनालय, शिक्षण सहसंचालक अ 0 | १ १ 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे | शिक्षण उपसंचालक अ १ १ २ 
प्रशासन अधिकारी अ १ १ २ 
सहाय्यक शिक्षण संचालक अ za q q 
सहाय्यक संचालक (लेखा) अ १ | उबे q 
अधीक्षक (म.शि.से.) ब १ १ २ 
स्वीय सहाय्यक ब १ । | १ 
सहाय्यक शिक्षण उपनिरिक्षक क 091 १ १ 
लघुलेखक क ar | 2 २ 
सहाय्यक अधीक्षक क ३ ३ नि 
मुख्य लिपिक क़ 8 3 9 
लेखापाल क दिं १ १ 
वरिष्ठ लिपिक क १० २ १२ 
सांख्यिकी सहाय्यक कर २ शिका २ 
कनिष्ठ लिपिक करे १९ fer, | १९ 
दूरध्वनी चालक क Loo | q q 
वाहन चालक क्र Loo | ४ ४ 
नाईक ड्‌ वित १ १ 
दप्तरी ड्‌ १ शि १ 


पृष्ठ १२ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी-२०२३ /प्र.क्र.२५/२३/प्रशा-५. 


रोनिओ ऑपरेटर भड | “क | १ १ 
शिपाई ड १० हितं १० 
सफाई कामगार ह li न. | १ १ 
मानसेवी संघटक क ह | १ १ 
seul 4y २६ ८१ 
४ प्राथमिक शिक्षण । शिक्षण संचालक अ ih = | q q 
aE शिक्षण सहसंचालक अ fe | q q 
शिक्षण उपसंचालक अ eer | 2 २ 
प्रशासन अधिकारी अ १ ei q 
अधीक्षक (म.शि.से.) ब १ ३ ४ 
समन्वयक ब ee | q q 
लेखाधिकारी ब ॥ 1 १ १ 
स्वीय सहाय्यक ब १ Les q 
कनिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी ब ०9] १ १ 
सहाय्यक लेखाधिकारी ब Le q q 
सांख्यिकी अधिकारी ब १ शि १ 
अधीक्षक (सा.रा.से) ब किवा q q 
लघुलेखक निम्नश्रेणी क i २ २ 
संशोधन सहाय्यक क Es २ २ 
सहाय्यक अधीक्षक क ie | २ २ 
मुख्य लिपिक क ३ द ९ 
विशेष शिक्षक क | १ १ 
लघुटंकलेखक क ff | q q 
वरिष्ठ लिपिक क़ ९ ९ १८ 
कनिष्ठ लिपिक क १२ १० २२ 
वाहन चालक क | 3 3 
नाईक z baal २ २ 
शिपाई ड ४ 9 ११ 
एकूण ३२ ५७ ८९ 
4 शिक्षण योजना | शिक्षण संचालक अ ice | q q 
संचालनालय, - 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे शिक्षण सहसंचालक अ | १ १ 
शिक्षण उपसंचालक अ nee | १ 1 
सहायक शिक्षण उपसंचालक अ हिता १ १ 


पृष्ठ १२ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी-२०२३ /प्र.क्र.२५/२३/प्रशा-५. 


उप शिक्षणाधिकारी ब २ १ ३ 

अधीक्षक (म.शि.से.) ब | १ १ 

ळेखाधिकारी ब शम १ १ 

उच्च श्रेणी लघुलेखक क cal 4 A 

सहायक योजना अधिकारी क [ | 3 ३ 

स्वीय सहायक क १ शि १ 

निम्नश्रेणी लघुलेखक क हिम १ १ 

मुख्य लिपिक क २ ३ 4 

वरिष्ठ लिपिक क za ११ ११ 

लिपिक टंकलेखक क 3 ११ १४ 

वाहन चाळक क za २ २ 

नाईक 2 xa q q 

सफाईइंगार ड़ हा २ २ 

सुरक्षा रक्षक ड २ निव २ 

शिपाई ड ब्रज & & 

अल्पसं.व प्रौढ  । कार्यक्रम अधिकारी क za q q 

क्षण 

संचा १.40 ताजी गर्मी येततितक कः zal : ह 

अति.पदे सहाय्यक अधीक्षक क १ १ २ 

शिल्प संघटक क १ a q 

सांख्यिकी सहाय्यक क ण ३ 3 

ऑपरेटर क ; oy q q 

शिपाई z 3 शि 3 

एकूण १५ ५६ ७१ | 

ति महाराष्ट्र राज्य | अध्यक्ष अ शि १ १ 
परीक्षा परिषद, पुणे 

आयुक्‍त अ foo | १ १ 

उपआयुक्त अ foo | र २ 

सहायक आयुक्‍त अ foo | 8 8 

प्रशासन अधिकारी अ 0 १ १ 

अधीक्षक (म.शि.से.) ब १ ४ y 

सहायक वाणिज्य शाळा निरीक्षक a ca 4 4 

कार्यक्रम संयोजक अधिकारी ब poo १ १ 

मूल्यमापन अधिकारी ब poe & & 

लेखाधिकारी ब | oo | १ १ 


पृष्ठ १२ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी-२०२३ /प्र.क्र.२५/२३/प्रशा-५. 


एकूण . अ | २२ २३ 
७ महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष अ १ |. 38 १ 
माध्यमिक व उच्च 
सचिव अ 
माध्यमिक शिक्षण st : | ळ| i 
मंडळ सहसचिव अ zz १ १ 
सहाय्यक सचिव ब ez १ १ 
महाराष्ट्र राज्य विभागीय अध्यक्ष अ 3 र ९ 
माध्यमिक व उच्च 
विभागीय सचिव 
माध्यमिक विभागीय जर र र 8 
शिक्षण मंडळ विभागीय सहसचिव अ १ Z ९ 
विभागीय सहाय्यक सचिव ब 3 वि ९ 
लेखाधिकारी ब जि २ २ 
एकूण १२ ३० ४२ 
एकूण सर्व (राज्यस्तरीय) २१७ ३९० ६०७ 


पृष्ठ १२ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी-२०२३ /प्र.क्र.२५/२३/प्रशा-५. 


विवरणपत्र -ब 
लेखाश्रीर्षाखालील मंजूर तरतुदीमधुन खर्च न होणारी पदे- गोषवारा 
अ.क्र कार्यालयाचे नांव स्थायी पदे | अस्थायी पद | एकुण 
जिल्हा प्राथमिक शिक्षण प्रकल्प अंतर्गत 
मुंबई Le pe ठ षि ठ 
महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई 
महाराष्ट्र शौक्षणिक नियोजन व प्रशासन संस्था, औरंगाबाद pF 0 | १४ १४ 
भे महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे शिळ पु 4 
जिल्हा स्तरीय 10 ८५ ८५ 
एकूण |: ee || | ae १४ | ११४ | १४ 
सह सचिव / उप सचिव, शालेय शिक्षण व क्रौडा विभाग, 
| मंत्रालय; मुंबई fs ea शि 
संचालक, म.रा.पा. निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, 
3 मुंबई a | | Ea 
मुंबई 
४ | संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे | 0 | fF oo | [| 
4 | महिला प्रौढ शिक्षण संस्था, अमरावती २ ee ae 2 
६ | एरिया प्रोजेक्ट, चिखलदरा, अमरावती 10 fF oo | | oo | 
७ | महाराष्ट्र तांत्रिक प्रशाला, सोलापूर I क. | |. = बहर S| | o | 
शिक्षण प्रमुख, मुंबई |: ब. ee ee ee oe 
शिक्षण प्रमुख, नवी मुंबई 0 gee = hs क - | क 
| do. | शिक्षणाधिकारी, पुणे महानगरपालिका, पिंपरी, पुणे 2 | 0 | २ 
Ea : शिक्षणाधिकारी, पिपरी चिंचवड महानगरपालिका, पिंपरी, Ee La] Ea 
पुणे 
१२ | प्रशासन अधिकारी, महानगरपालिका शिक्षण मंडळ, नाशिक he ee | oo | बिळे अँ 
१३ । प्रशासन अधिकारी, महानगरपालिका शिक्षण मंडळ, ठाणे 1 १ pF oo | fae 
त प्रशासन अधिकारी, महानगरपालिका शिक्षण मंडळ, 6 शि 5 
कल्याण 
प्रशासन अधिकारी, महानगरपालिका शिक्षण मंडळ, 
१५ धोर ता (आ । शिवा Ea 
औरंगाबाद 
१६ । प्रशासन अधिकारी, महानगरपालिका शिक्षण मंडळ, नांदेड = al Le. Pee | 
प्रशासन अधिकारी, महानगरपालिका शिक्षण मंडळ, 
१७ दिड = | Ey 
सोलापूर 
ह प्रशासन अधिकारी, महानगरपालिका शिक्षण मंडळ, ia Ea | 
उल्हासनगर 
१९ | Sa प्रकल्प I ee ७ ७ 
एकूण १३ 923 १३६ 


पृष्ठ १२ पैकी १२ 


